RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ६२ ] 


गुरुवार , 


१२ , २०१६ / वैशाख २२ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ मे २०१६ . 

आदेश 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 

क्रमांक मुद्रांक २०१६/ १९ ० / अनौ.सं.क्र . ०२ / प्र.क्र . २७२ / म - १. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१ ९ ५८ चा अधिनियम , ६० ) याच्या 
कलम ९ च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून लोकहितास्तव पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याची 
खात्री पटत असल्याने याद्वारे , शासन निर्णय गृह विभाग क्र . धोरण -२०१५/ प्र. क्र . २६५ /बंदरे -१,दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये मंजूर करण्यात 
आलेल्या “ महाराष्ट्र बंदर विकास धोरण , २०१६ ” अंतर्गत, बंदर प्रकल्पांचा विकास , कार्यचलन परिरक्षण व विस्तार, यांसह रस्ते जोडणी, 
रेल्वे जोडणी, पाणीपुरवठा , वीज पुरवठा , दूरसंचरण व तत्संबंधित कामे यांच्याशी संबंधित पहिल्या संलेखावर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक 
शुल्क दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सुरू होणाऱ्या व दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी संपणाऱ्या कालावधीसाठी ( दोन्ही दिवस धरून ) खालील 
शर्तीवर माफ करण्यात येत आहे . 
शर्ती.-( १) या आदेशानुसार मुद्रांक शुल्कातून सूट मिळण्याकरिता विकासकाने महाराष्ट्र मेरीटाईम मंडळाबरोबर सवलत करारनामा 

साक्षांकित करणे आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेले प्रमाणपत्र उक्त दस्तऐवजांसोबत 

स्वतंत्रपणे जोडणे आवश्यक आहे . 
( २) ज्या बंदर प्रकल्पांनी यापूर्वीच्या बंदर विकास धोरण / बंदर धोरण अंतर्गत किंवा शासनाच्या अन्य कोणत्याही धोरण अथवा 

योजनेअंतर्गत मुद्रांक शुल्कातून सूट घेतली असेल त्यांना या धोरणांतर्गत सवलत अनुज्ञेय असणार नाही . 
( ३) महाराष्ट्र बंदर विकास धोरण , २०१६ मधील कोणत्याही शतींचा भंग केल्यास जणू काही सुरुवातीपासूनच माफी देण्यात आली 
नसल्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्क 

शास्तीसह वसूल करण्यात येईल . 

गृह विभाग / मेरीटाईम बोर्ड यांनी लाभार्थ्यांनी या बंदर विकास 
धोरणामधील कोणत्याही अटी व शर्तीचा भंग केला नसल्याबाबतचा तिमाही अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक , 
महाराष्ट्र राज्य आणि संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 

कक्ष अधिकारी . 


भाग चार - ब - १४४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे १२, २०१६ / वैशाख २२, शके १ ९ ३८ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd May 2016 . 


Order 


MAHARASHTRA STAMP ACT. 


No. Mudrank - 2016 / 190 /UOR No. 02 /C.R . 272 /M - 1. — In exercise of the powers conferred by 
clause (a ) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act, (hereinafter referred to as the said act ) the 
Government of Maharashtra being satisfied that it is necessary so to do in the public interest 
hereby remits the stamp duty chargeable , on the first instrument relating to development, 
operation , maintenance and expansion of port projects , including road connectivity , rail 
connectivity , water supply , electrical power supply, telecommunication and other related activities 
as per the “ Maharashtra Port Development Policy 2016 ” prescribed under the Government 
Resolution , Home Department No. Dhoran - 105 /CR - 265/ Bandre - 1, dated 4th February 2016 for 
the period starting from the 4th February 2016 and ending on 3rd February 2021 , (Inclusive of 
both days ) subject to following conditions namely : 
Conditions.— (i) To avail the benefit of remittance in stamp duty as per this order it is 

necessary for the developer to sign the concession agreement with the 
Maharashtra Maritime Board and to append separate certificate issued 
by the Chief Executive Officer of the Maharashtra Maritime Board with 

the said document. 
( ii ) Stamp duty remission shall not be applicable to those projects who have 

availed the remission as per the previous Port Development Policy /Port 

Policy or any other Government Policy or Scheme. 
( iii ) In case of breach of any of the conditions of the “ Maharashtra Port 

Development Policy 2016 ” the remittance given in the stamp duty shall 
be recovered with a penalty as if, there was no remisssion from the 
beginning . Home Department/Maritime Board shall submit quarterly 
report to Inspector General of Registration and Controller of Stamp, State 
of Maharashtra and respective Collector of Stamps that there is no breach 
of any conditions of this Port Development Policy by the beneficiaries . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JYOTSNA M.MADEKAR , 

Desk Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


